राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 
(RUSA) या योजनेअंतर्गत राज्य प्रकल्प 
संचालनालयास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : 
(१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र:अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२३ 
(२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5. ०.२४-३७/२०२१-. Policy (MH-GEN), दि. ०९.०१.२०२३. 
(३) राज्य प्रकल्प संचाळनाळयाचे पत्र क्र. राप्रसं/रुसा/२०२२-२३/४३, दि. २४.०१.२०२३. 


प्रस्तावना : 
राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे सबळीकरण करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या सर्व 

शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या tardies उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता 
व पाया यांचे सबळीकरण करण्यासाठी एकछत्री योजना, अभियान स्वरुपात राबविण्याकरिता 
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) ही योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. 
महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी, समानता यासाठी केंद्र शासनाने तयार 
केलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत दि.२१.०४.२०१५ रोजी 
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही योजना राज्यात प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या 
योजनेअंतर्गत अकृषी विद्यापीठे व शासकीय संस्था यांना अनुदान वितरीत करण्याचे केंद्र व 
राज्याचे प्रमाण ६०:४० असे असून रुसा १.० मधील Erstwhile Model Degree Colleges या 
घटकासाठी हे प्रमाण केंद्र हिस्सा १/३ टक्के व राज्य हिस्सा 2/3 टक्के असे आहे. 

राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी राज्यातील अकृषी विद्यापीठांना संशोधन व 
नाविन्यपुर्ण उपक्रम या घटकांतर्गत केंद्र हिस्सा रक्‍कम रु.३१,२१,६२,५००/- व घटक निहाय 
प्रमाणात राज्य हिस्सा एकूण रु.२१,२५,५८,३३३/- असा एकूण रु.५२,४७,२०,८३३/- (रुपये 
बावन्न कोटी सत्तेचाळीस लाख वीस हजार seal तेहत्तीस फक्त) इतकी रक्‍कम राज्य प्रकल्प 
संचालक,राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांनी खालील तक्त्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे केंद्र हिस्सा रक्‍कम रु.३१,२१,६२,५००/- च्या 
घटक निहाय प्रमाणात राज्य हिस्सा रु.२१,२५,५८,३३३/- असा एकूण रु.५२,४७,२०,८३३/- 
(रुपये बावन्न कोटी सत्तेचाळीस लाख वीस हजार seal तेहत्तीस फक्त) इतका निधी राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-३ 


प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यास शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | विद्यापीठाचे /महाविद्यालयाचे नाव । केंद्र हिस्सा (६०%) |। राज्य हिस्सा (४०%) एकूण 
१) रुसा १.० 
अ) Erstwhile Model Degree Colleges (१) 9/3% 2/3% 
q Model Degree College, Hingoli 33,31, 400/- ६६,७५,०००/- | 9,00,92,400/- 
एकूण ३३,३७,५००/- ६६,७५,०००/- १,००,१२,५००/- 


आ) विद्यापीठांसाठी भौतिक सुविधा (Infrastructure Grants to Universities) (४) 


Rashtrasant Tukadoji Maharaj, 


q 80,00,000/- §0,00,000/- 9,40,00,000/- 
Nagpur University 
Dr. Babasaheb Ambedkar 

२ Marathwada University, 80,00,000/- 26,66,680/- ६६,६६,५६७/- 
Aurangabad 
Shreemati Nathaibai Damodar 

3 : व . 34,00,000/- 23,33,333/- 42,33, 333/- 
Thakersey University. Mumbai 

8 University of Mumbai, Mumbai 30,00,000/- 20,00,000/- 40,00,000/- 

एकूण १,९५,००,०००/- १,३०,००,०००/- ३,२५,००,०००/- 


इ) महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा (Infrastruc 


ture Grants to Colleges) (४) 


KME Society's G. M. Momin 


q 30,00,000/- 20,00,000/- ५०,००,०००/- 
Women College 
St. Xavier Institute of Education, 

२ ३०,००,०००/- २०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
Mumbai 
Vasantrao Naik College of Arts & 

3 30,00,000/- 20,00,000/- 40,00,000/- 
Social Sciences, Nagpur 
Govt. College of Education, 

XY 44,00,000/- 90,00,000/- 24,00,000/- 
Aurangabad 

एकूण १,०५,००,०००/- ७०,००,०००/- १,७५,००,०००/- 

3) संशोधन व नाविन्यपूर्ण उपक्रम (Research, Innovation & Quality Improvement) (3) 

q Savitribai Phule University Pune २६,२५,०००/- १७,५०,०००/- ४३,७५,०००/- 

२ Shivaji University, Kolhapur ७५,७५,०००/- ५०,५०,०००/- १,२६,२५,०००/- 
Swami Ramanand Tirth 

3 ‘ ‘ ६९,७५,०००/- ४६,५०,०००/- १,१६,२५,०००/- 
University, Nanded 

एकूण १,७१,७५,०००/- १,१४,५०,०००/- २,८६,२५,०००/- 


उ) Faculty Improvement (१) 


Human Resource Development 
Centre (Academic Staff College), 
University of Mumbai 


80,00,000/- 


§0,00,000/- 


9,40,00,000/- 


एकूण 


९०,००,०००/- 


६०,००,०००/- 


१,५०,००,०००/- 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-३ 


अ) विद्यापीठांसाठी भौतिक सुविधा (Infrastructure Grants to Universities) (२) 


2) रुसा २.० 


Dr.Babasaheb Ambedkar 


q 3,00,00,000/- 2,00,00,000/- 4 00,00,000/- 
Technical University ,Lonere 
Sant Gadgebaba Amravati 

२ । ३,००,००,०००/- 2,00,00,000/- 4 00,00,000/- 
university, Amravati 

एकूण ६,००,००,०००/- ४,००,००,०००/- | १०,००,००,०००/- 


आ) Enhancing Quality & Excellence in Select Autonomous Colleges (१२) 


Dr. Bhanuben Mahendra 
Nanavati College of Home 
Science, Mumbai 


(94,00,000/- 


40,00,000/- 


9,24,00,000/- 


Chikitsak Samuhas Sir Sitaram & 
Lady Shantabai Patkar Collge of 
Arts & Science & V. P. Varde 
College of Commerce & 
Economics, Mumbai 


(94 ,00,000/- 


40,00,000/- 


9,24,00,000/- 


Sir Parashurambhau 
College,Pune 


9,02,00,000/- 


&¢,00,000/- 


9,90,00,000/- 


Pratap College, Amalner 


3,00,000/- 


&2,00,000/- 


4 > षु 4 > ०० छू ००2 ०/ a 


Karmveer Bhaurao Patil 
Mahavidyalaya, Pandharpur 


9,04,00,000/- 


(90 ,00,000/- 


9,04,00,000/- 


Mithibai College of Arts, Chauhan 
Institute of Science & A. J. 
College of Commerce & 
Economics, Mumbai 


७५,००,०००/- 


५०,००,०००/- 


१,२५,००,०००/- 


Symbiosis College of Arts and 
Commerce, Pune 


(94,00,000/- 


40,00,000/- 


9,24,00,000/- 


St.Xaviers Autonomous college, 
Mumbai 


(94,00,000/- 


4o0,00,000/- 


9,24,00,000/- 


Tuljaram Chaturchand College of 
Arts Science & Commerce,Pune 


(94,00,000/- 


40,00,000/- 


9,24,00,000/- 


Sadguru Gadge maharaj 
College,Satara 


(94,00,000/- 


4o0,00,000/- 


१ > 2 4 क्र ०० 9 ०० ०/ > 


११ 


Chhatrapati Shahu Institute of 
Business Education & Research, 
Kolhapur 


४८.,००,०००/- 


३२,००,०००/- 


८०,००,०००/- 


१२ 


Chhatrapati Shivaji College, 
Satara 


94,00,000/- 


4o0,00,000/- 


9,24,00,000/- 


एकूण 


९,४८,००,०००/- 


& 9 ३ २ > ०० 9 ०० ०/- 


१५,८०,००,०००/- 


इ) महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा(0॥॥.8511॥0 


ture Grants to Colleges) (७) 


q 


Govt. College of Arts & Science, 
Aurangabad 


30,00,000/- 


20,00,000/- 


4o0,00,000/- 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-३ 


Nirmala Niketan College of Home 
२ ३०,००,०००/- २०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
Science, Mumbai 
3 BPCAS College of Physical es वत व कळी: ue 6 s6e): 
Education, Wadala, Mumbai 
Govt. Institute of Science, 
8 30,00,000/- 20,00,000/- 40,00,000/- 
Aurangabad 
Shri Maharani Tarabai Govt. 
षु ३०,००,०००/- २०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
College of Education, Kolhapur 
Ismail Yusuf College of Arts, 
& 30,00,000/- 20,00,000/- 40,00,000/- 
Science & Commerce, Mumbai 
Nagi Kh la Coll 
वी agindas Khandwala College TOE ती प लह 
Mumbai 
एकूण २,१०,००,०००/- १,४०,००,०००/- ३,५०,००,०००/- 
इ) Equity Initiative (२) 
SNDT Women's University, 
q (94,00,000/- 40,00,000/- 9,24,00,000/- 
Mumbai 
Sant Gadge Baba Amravati 
2 319,40,000/- 24,00,000/- &2,40,000/- 
University, Amravati 
एकूण १,१२,५०,०००/- ७५,००,०००/- १,८७,५०,०००/- 
उ) नवीन आदर्श पदवी महाविद्यालय (New Model Degree College) (9) 
New Model D Coll 
q टत दरा ल तत 3,§0,00,000/- 2,80,00,000/- §,00,00,000/- 
Washim 
एकूण ३,६०,००,०००/- २,४०,००,०००/- ६,००,००,०००/- 
3) MMER Grants under RUSA 9.0 & २.० 
१ MMER Grants 2,8§,00,000/- 9,89, 33,333/- ¥8,83,33,333/- 
एकूण २,९६,००,०००/- १,९७,३३,३३३/- ४,९३,३३,३३३/- 
एकूण (१ते ३) ३१,२१,६२,५००/- २१,२५,५८,३३३/- | ५२,४७,२०,८३३/- 


२. या संदर्भात झालेला खर्च सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्याच्या अटीच्या 


अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ किंवा प्रकरणपरत्वे महाळेखापाल-२ नागपूर यांनी सदर 


कामाकरीता प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी 
केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणी करीता राज्य प्रकल्प संचालनालयाने सादर 


केली पाहिजेत. 


३. राज्य प्रकल्प संचालनालयास केंद्र शासनाने ज्या प्रयोजनार्थ निधी मंजुर केलेला 


आहे त्या निधीचा वापर त्या प्रयोजनासाठी करावा. खरेदी व बांधकामाची मान्यता विद्यापीठ 


लेखा संहितेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात यावीत. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-३ 


४. तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०१/१२/२०१६ च्या शासन 


Wa: 


निर्णयातील तरतूदी व त्या सोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच तद्नंतर वेळोवेळी 
देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सदरची खरेदी प्रक्रिया विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर पार 
पाडावी व विहित कालावधीमध्ये सदरचा खर्च पूर्णपणे करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात 
यावी आणि त्याबाबतचे विनियोग WATTS (Utilization Certificate) शासनास विहित वेळेत 
सादर करण्यात यावे. 


५. सद्यःस्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य 
प्रकल्प संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प उप 
संचालक, (वित्त), रुसा यांना घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने आवऱ्‌यक ती 
कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


६. केंद्र हिछ्यावरील खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०३- शासकीय महाविद्यालये व 
संस्था, (०७) (०१) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहायक 
अनुदान (६० टक्के केंद्र हिस्सा, ३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर, (2202 आय २६३) तसेच 
राज्य हिछ्यावरील खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०३- शासकीय महाविद्यालये व संस्था, (019) (०२) 
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (vo टक्के 
राज्य हिस्सा), ३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर, (२२०२ आय २७२) या लेखाशिर्षाखाळलील सन 
२०२२-२३ मधील मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दि. og एप्रिल, २०२२ तील परिच्छेद mo व १३ मधील तसेच सदर 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.४ व ९ मधील सूचनांची/ अटी व शार्तीची पुर्तता 
करुन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३/अर्थोपाय दि.१३.०२.२०२३ व क्र.१६८/ 
व्यय-५ दि.१०.०२.२०२३ नुसार प्राप्त मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8१॥0/१9॥॥॥9.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२८१३०९०९७७०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT MADHUKARRAO > 
BAWISKAR 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हील, मुंबई. 
२) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


९४९22 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो २०२३/प्र.क्र.१७/विशि-३ 


३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

8) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
) 
) 
) 


७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


१३) कार्यासन अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
१२) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
१४) निवड नस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


